राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य 
कुटुंबातील लाभार्थ्यांना लक्ष्य निर्धारीत 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानीत 
दराने चणाडाळ व उडीदडाळ वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०१८/प्र.क्र.१११/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. १४९/ना.पु.२२, 
दि. १२ सप्टेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने खरेदी HSS चणा व उडीद यांची भरडाई करुन प्राप्त होणारी चणाडाळ व 


उडीदडाळ महाराष्ट्र राज्यातील लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न 
योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी यांना अनुदानीत दराने उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. त्या दृष्टीने 
दि. ६.९.२०१८ च्या पत्रान्वये राज्य शासनाने केळेल्या मागणीनुसार केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यास 
चणा व उडीद उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर चणा व उडीदाची नाफेडच्या विहित केलेल्या 
गोदामांमधून उचळ करुन, त्याची भरडाई करुन, सदर चणाडाळ व उडीदडाळ राज्य शासनाने विहित 
केलेल्या शासकीय गोदामांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता NeML NCDEX Group Company यांच्यामार्फत 
मिलर्सना सदर काम देण्याकरिता ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. अशी ई-निविदा प्रक्रिया 
राबविण्याबाबत यापूर्वीच दि. १२.९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये धोरण ठरविण्यात आले आहे. 
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका २ किलो 
डाळी वाटप करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१) लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील 
लाभार्थ्यांना प्रतिकिलो = ३५/- या दराने प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका एकूण २ किलो डाळी 
(चणाडाळ १ किलो आणि उडीदडाळ १ किलो किंवा दोन्हीपैकी एक डाळ २ किलो या कमाल मर्यादेत) 
याप्रमाणे वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) नाफेडने विहित केलेल्या गोदामांमधून चणा व उडीद यांची उचल करणे, त्याची भरडाई करणे, 
भरडाईअंती प्राप्त झालेली चणाडाळ व उडीदडाळ १ किलोच्या पाकीटामध्ये पाकीटबंद करुन, राज्य 
शासनाने विहित केलेल्या गोदामांपर्यंत तसेच विहित केलेल्या परिमाणात सदर चणाडाळ व उडीदडाळ 
पोहोचविण्याकरिता NeML NCDEX Group Company यांनी ई-निविदा प्रक्रिया राबवून मिलर्सची 
नियुक्‍ती करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०१८/प्र.क्र.१११/ना.पु.२२ 


३) सदरचणावउडीदयांचीनाफेडने विहित केलेल्या गोदामांतून sas करताना संबंधित मिलर्सनी 
त्या-त्या जिल्ह्याच्या दिलेल्या नियतनानुसार चणा व उडीद यांची उचल करताना ज्या परिमाणात उचल 
करण्यात येणार आहे, त्या परिमाणानुसार चणा व उडीदाकरिता आवश्‍यक असलेल्या खरेदी किंमती 
एवढ्या रकमेचा भरणा नाफेडकडे करुन चणा व उडीद यांची उचल करावी. त्याबाबतच्या पावत्या वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, ८ वा मजला, जी. टी. रुग्णालय 
संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई यांच्या कार्यालयात जमा कराव्यात, ही बाब मिलर्सची नियुक्‍ती 
करताना NeML NCDEX Group Company यांनी ई-निविदेमध्ये स्पष्ट करावी. 
४) रास्तभाव दुकानदारांच्या मागणीनुसार चणाडाळ व उडीदडाळीचा पुरवठा करण्यात येणार 
असल्याने सर्व रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यात रकमा जमा कराव्यात. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्राच्या बाबतीत सर्व 
रास्तभाव दुकानदारांनी वित्तीय UHM व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
यांच्या खात्यामध्ये रकमा जमा कराव्यात. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
आणि वित्तीय सल्लगार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांनी त्यांच्याकडे 
जमा झालेल्या रकमा तात्काळ NeML NCDEX Group Company यांच्या खात्यात (HDFC BANK, 
Fort Branch, खात्याचे नाव - NCDEX e Markets Ltd ; खाते क्र. ००६००३४००५११०६, 
IFSC Code - 070०००००६०) RTGS / NEFT द्वारे जमा कराव्यात. 
५. सदर चणाडाळ व उडीदडाळ यांची विक्री करण्याकरिता रास्तभाव दुकानदारांना ₹ १.५० 
प्रतिकिलो एवढे मार्जीन देण्यात येईल. 
६. याकरिता होणारा खर्च या विभागाच्या स्वीय प्रपंजी ळेख्यातून करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६७/२०१८/व्यय-१०, 
दिनांक १६.१०.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१७२२४८१२०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hemant Raghunath Wadikar 
H e m a n t Ra g h Uu n at h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil 
Supplies and Consumer Protection Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=9d625ae 1 5602d3ab3345690ad8034be0a2c6937e18 
Wa d | ka r 1f74a8b36405029a161ebf, cn=Hemant Raghunath Wadikar 


(हेमंत वाडीकर) 
कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०१८/प्र.क्र.१११/ना.पु.२२ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
. सर्व विभागीय आयुक्त 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 
१२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
१३. वित्तीय CAM व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१४. सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 
१५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
१७. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१८. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, Gal मजला, विधानभवन, मुंबई 
२३. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२५. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
२६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
२७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
२८.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
२९.वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
३०.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३१.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
32. NCDEX e Market Limited, 1* Floor, Ackruti Corporate Park, LBS Road, 
Kanjur Marg (W), Mumbai. 
33. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


